म्हाडाच्या गोरेगाव सिध्दार्थ नगर (पत्राचाळ ) सहकारी 
गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रलंबित पुनर्विकासाबाबत उपाययोजना 
सूचविण्यासाठी नेमलेल्या समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक:- बैठक -२०१६/प्र.क.०४/गृनिप 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२ 
दिनांक:- २ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा:- १) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्र.वाटप २०१८/प्र.क्र.१४३/गृनिप, दि.२८.३.२०१८ 

२) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्र.बैठक २०१६/प्र.क्र.०४/गृनिप, दि.१६.१.२०२०, 

३) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्र.बैठक २०१६/प्र.क्र.०४/गृनिप, दि.१२.२.२०२० व 

४) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्र.बैठक २०१६/प्र.क्र.०४/गृनिप, दि.२४.७.२०२० 
प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अखत्यारितील गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई येथील 
सिध्दार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या (पत्राचाळ) पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने वाचा येथील शासन निर्णय, 
दि.१६.१.२०२० अन्वये, १५ दिवसांमध्ये उपाययोजना सुचविण्यासाठी श्री.जॉनी जोसेफ, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव 
यांच्या अध्यक्षतेखाळी एक सदस्यीय समिती नियुक्‍त करण्यात आली आहे. तथापि, सदरहू समितीचा अहवाल 
अद्यापही अप्राप्त आहे. सदरहू समितीकडे संबंधितांनी त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासंदर्भात केलेली मागणी विचारात 
घेऊन सदरहू समितीस वाचा येथील झासन निर्णय, दि.१२.२.२०२० अन्वये, १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात 
आलेली आहे. 

राज्यात / संपूर्ण देशात नव्याने उद्भवलेल्या कोरोना साथीमूळे लॉकडाऊन (टाळेबंदी) करण्यात आलेली 
असल्याने व ती अद्यापही पूर्णत: उठविण्यांत आलेली नाही. त्यामुळे राज्यात सुरु असलेली टाळेबंदी शिथिल 
करण्यात वा उठविण्यात आल्यापासून एक सदसीय समितीस किमान ३० दिवसांची मुदतवाढ देण्याची विनंती 
समितीने शासनास केली होती. त्यास अनुसरुन वाचा क्र.४ येथील शासन निर्णय, दि.२४.७.२०२० अन्वये या 
समितीस अहवाल सादर करण्यासाठी दि.१.७.२०२० पासून ३० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. परंतु, 
अजूनही संपूर्णत: टाळेबंदी उठलेली नसून कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची टाळेबंदीमूळे मर्यादीत उपस्थिती विचारात 
घेता या समितीस अहवाल सादर करण्याकरीता २ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती समितीने शासनास केली 
आहे. त्यास अनुसरुन सदरहू समितीस अंतिम मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१६/प्र.क.०४/गृनिप 


शासन निर्णय:- 


गोरेगाव, मुंबई येथील पत्राचाळ वसाहतीमधील सिध्दार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास 


प्रकल्पासंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यासाठी वाचा येथील दि.१६.०१.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, श्री. 
जॉनी जोसेफ, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या एक सदस्यीय समितीस दि.०१.०८.२०२० 
ते दि.३०.०९.२०२० पर्यंत अहवाल सादर करण्यास २ महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


2. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 


देण्यांत आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००९०३१५१००८७४०९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे. 


प्रत:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Bharose M U 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Housing 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f3abf3ab8b 1 6dfec487f1 8ce64d6b0ab8e38d8925d44d 1 5f 
harose 1111. 

serialNumber=8b01 5b0d7afaa0db7c0603c5c954e68 16492dbb5f94 

ab286da7f224853a4eebf, cn=Bharose MU 

Date: 2020.09.03 15:11:14 +05'30' 


(मुं. उ. भरोसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा. मंत्री, गृहनिर्माण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

3) मा. राज्यमंत्री, गृहनिर्माण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) प्रधान सचिव (गृहनिर्माण), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) श्री.जॉनी जोसेफ, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव तथा अध्यक्ष, एक सदस्यीय समिती, गृहनिर्माण भवन, 
वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

६) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, (म्हाडा) 

गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई 

७) मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

८) उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) निवड नस्ती (गृनिप), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
) 
) 


Cc 


KKKK KKK KK KKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


